"महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या भोगवटदारांना 
झाडांची विक्री करणे (विनियमन) अधिनियम, 
१९६९ या अन्वये आदिवासी खातेदारांना प्रदाने" 
(२४०६ ०६८६) निधी वितरण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एस-१०/२०२४/प्र.क्र.२०८/फ-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- 


१. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/ प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक १.०४.२०२४ व 
दिनांक २५.०७.२०२४. 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्र.-कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.१३/८२/२०२४-२५, दिनांक ३०.०४.२०२४. 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्र.-कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.१३/१३७/२०२४-२५, दिनांक २०.०५.२०२४. 
४. शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २.०७.२०२४ 
प्रस्तावना : 
"महाराष्ट्र अनुसुचित जमातीच्या भोगवटदारांना झाडांची विक्री करणे (विनियमन) अधिनियम, १९६९ 
या अन्वये आदिवासी खातेदारांना प्रदाने (२४०६ ०६८६)" या राज्य योजनेअंतर्गत सन २०२४-२५ करिता एकूण 
रु. ६००.०० लक्ष निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 


२. सदर योजनांतर्गत आदिवासी खातेदारांना त्यांच्या खाजगी मालकीत झाडाची तोड केल्यानंतर लिलाव 
होईपर्यंतच्या काळापर्यंत शासनाकडून अग्निम देण्यात येते. अधिनियमानुसार सदर प्रदाने विहित 
कालावधीमध्ये देणे आवश्‍यक आहे. यास्तव या योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीपैकी 
एकूण रु. १४६.९६ लक्ष निधी मागणीचा प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र. २ व ३ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. 


३. वित्त विभागाच्या दिनांक १.०४.२०२४ व दिनांक २५.०७.२०२४ च्या परिपत्रकान्वये वित्तीय वर्ष सन 
२०२४-२५ करिता विभागास आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा निधी बीम्स प्रणाळीवर 
वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने सूचना दिल्या आहेत. सदर परिपत्रकानुसार ०२- मजूरी या उदिष्टांसाठी 
उपलब्ध निधी / लेखानुदानाच्या Goo टक्के तरतूद उपलब्ध करण्यात आली आहे तर ५०- इतर खर्च 
उपशिर्षांतर्गत निधी वितरीत करण्यास नियोजन व वित्त विभागाची मान्यता आवश्‍यक असल्याचे नमूद केले 
आहे. 

४. वित्त विभागाच्या उक्त परिपत्रक व उपलब्ध निधी विचारात घेता, ०२- मजूरी व २७- लहान बांधकामे 
या उपशिर्षांतर्गत बी.डी.एस. प्रणालीवर एकूण रु. २०६.१६ लक्ष निधी उपलब्ध आहे. तर प्राप्त प्रस्तावांपैकी 
०२- मजूरी व ५०- इतर खर्च या उपशिर्षांतर्गत मागणी केलेल्या एकूण रु. १४६.९६ लक्ष (२७.८६ + ११९.१ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२४/प्र.क्र.२०८/फ-३ 


निधीपैकी रु. १३३.१० लक्ष (१४.०० + 998.90) निधी संदर्भ क्र. ४ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात 
आला आहे. आता, उर्वरित एकूण ७३.०६ लक्ष (०२- मजूरी - रु. ६.१६ + Yo - इतर खर्च -रु. ६६.९ लक्ष) 
निधीपैकी वित्त विभागाच्या उक्त परिपत्रकाच्या अधीन राहून रु. ६.१६ लक्ष (०२- मजूरी) वितरित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे 

शासन निर्णय: 


"महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या भोगवटदारांना झाडांची विक्री करणे (विनियम) अधिनियम, १९६९ 
आदिवासी खातेदारांना प्रदाने" (२४०६ ०६८६) या योजनेअंतर्गत उपलब्ध लेखानुदानाच्या मर्यादेत एकूण 
रु. ६.१६ लक्ष (०२- मजूरी- रु. ६.१६ लक्ष) निधी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), नागपूर यांना त्यांच्या संदर्भाधीन मागणीच्या अनुषंगाने खाळीळ तपशिलानुसार तसेच अटींच्या अधीन 
राहून वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र वनवृत्त वितरित रक्‍कम (लक्ष) 
०२- मजूरी ५०- इतर खर्च एकूण 
PF ae | गडचिरोली ६.१६ p00 ६.१६ 
एकूण ६.१६ | 0.0 ६.१६ 


१) ज्या प्रयोजनासाठी खर्चास मंजूरी देण्यात आली आहे, त्याच प्रयोजनावर निधी खर्च करण्यात यावा. 

२) कोणत्याही प्रकारची वित्तिय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

3) वित्त विभागाने दिनांक ११/७/२००१ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या वित्तिय मर्यादा यापुढेही 
लागू राहतील. 

४) सदर मान्यता ही सन २०२४-२५ या कालावधी करिताच देण्यात येत आहे. 

५) वित्त विभागाने विविध शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटी व ata पालन करण्यात यावे. 

६) खर्चाच्या अनुषंगाने उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 

७) आर्थिक वर्षाअखेर वितरीत निधी आर्णि अखर्चित निधी यांची पडताळणी करुन अखर्चित निधी 
तातडीने शासनखाती जमा करण्यात यावा. 


२. सदर खर्च हा मागणी क्रमांक- सी-७, २४०६ वनीकरण व वन्य जीवन Coo इतर खर्च, (०१) इतर खर्च, 
(०१) (०५) "महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या भोगवटदारांना झाडांची विक्री करणे (विनियम) अधिनियम, १९६९ 
अन्वये आदिवासी खातेदारांना प्रदाने" (२४०६ ०६८६) या शीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व सन २०२४-२५ मध्ये 
मंजूर अर्थसंकल्पित अनुदानातून भागविण्यात यावा. निधी खर्च करताना वित्त विभागाने मासिक निधी 
विवरणपत्र तसेच इतर बाबतीत दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. त्याच प्रमाणे खर्चाच्या अनुषंगाने 
उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 

३. सदर शासन निर्णय शासन निर्णय क्रमांक वि.अ.प्र.--२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम/भाग-२, दिनांक 
१७/४/२०१५ भाग पहिला उप विभाग-३ परिच्छेद २७ (२) अन्वये व वित्त विभागाच्या परिपत्रक दिनांक 
१.०४.२०२४ व दिनांक २५.०७.२०२४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२४/प्र.क्र.२०८/फ-३ 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२५१७२८०१३४१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत :- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAVIKIRAN SABAJI 
GOVEKAR 


(डॉ. रविकिरण गोवेकर ) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


) 
) 
3) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४ वनसंरक्षक, गडचिरोली 
) 
) 
) 
) 


५) मुख्य वनसंरक्षक (भूमी अभिलेख कक्ष), नागपूर. 


६) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 


७) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

८) वित्त विभाग, व्यय १०/ अर्थसं-४ मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

९) कार्यासन अधिकारी (फ-२) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०) कार्यासन अधिकारी, ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) निवडनस्ती, कार्यासन (फ-३), म.व.व.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


